महाराष्ट्र Va व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील 
घटक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना लागू 
असलेली राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण 
शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव 
देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन 
योजनांकरीता नोडल अधिकारी, राज्य योजना 
व्यवस्थापक, First Level Agency, Second 
Level Agency, मेकर व dex घोषित 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मपवि २०१९ /प्र.क्र.४१/माफसू 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ जून, २०१९ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र साप्रवि-मातंस- २०१८/प्र.क्र.१३८ / 
से-१/३९, दिनांक १२ आक्टोबर, २०१८. 
२) केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक C-93044 (२६४ - 
XII)/MGCGA/PFMS/209¢-98/20039-20020,Date 22 March, २०१९ 
3) कुलसचिव, महाराष्ट्र wl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे क्र 
मपमविवि/ कुस.कार्या./शिष्यवृत्ती/५९६/१९, दिनांक १४ मे, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र. १ येथील दिनांक १२ आक्टोबर, २०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या धोरणानुसार केंद्र पुरस्कृत /केंद्र सहाय्यीत 
योजना तसेच राज्य शासनाच्या योजनांकरिता सार्वजनीक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली 
(पीएफएमएस) या पध्दतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. तसेच वाचा येथील 
दिनांक २२ मार्च, २०१९ रोजीच्या ज्ञापनान्वये, योजना राबवितांना सुरक्षीततेचे उपाय अंमलात 
आणावेत, असे निर्देश दिलेले आहेत. 


२. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर या विद्यापीठाच्या घटक 
महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांचे लाभ 
अनुज्ञेय करण्यात आले असून या योजना राबवितांना वित्तीय सुरक्षीततेचे उपाय म्हणून 
सार्वजनीक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करणे आवश्‍यक आहे. या प्रणालीचा वापर व 
अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी, राज्य योजना व्यवस्थापक, First Level Agency, 


Second Level Agency, मेकर व चेकर घोषीत करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी उक्त सहा 
स्तरावरील सक्षम प्राधिकारी घोषीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०१९ /प्र.क्र.४१/माफसू 


शासन निर्णय :- 


३. वर नमूद प्रस्तावनेमधील वस्तुस्थिती विचारात घेता खालील प्रमाणे शासन निर्णय 


निर्गमीत करण्यात येत आहे :- 


(१) 


(vi) 


(2) 
(i) 


(ii 


(ii) 


महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर या विद्यापीठाच्या घटक 
महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज 
शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह 
भत्ता योजना या दोन योजना राबविण्याकरिता खालील प्रमाणे सक्षम प्राधिकारी 
घोषीत करण्यात येत आहेत :- 


उपसचिव / सहसचिव, (पदुम- अर्थसंकल्प) - नोडल अधिकारी 


उपसचिव / सहसचिव, (पदुम- माफसू) - राज्यस्तरीय योजना व्यवस्थापक 
कक्ष अधिकारी / अवर सचिव (पदुम- ATHY) - First Level Agency 
कुलसचिव, - Second Level Agency 
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 

संचालक विद्यार्थी कल्याण, - मेकर 

महाराष्ट्र पश्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 

नियंत्रक (वित्त व लेखा), - चेकर 


महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
सक्षम प्राधिकारी यांची कर्तव्ये / जबाबदारी :- 
नोडल अधिकारी :- नोडल अधिकारी हे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण 
शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता 
योजना या योजनांकरिता सार्वजनीक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या (PFMS) 
समन्वयाचे काम करतील. 
राज्य योजना व्यवस्थापक :- राज्य योजना व्यवस्थापक हे उक्त योजनां 
राबविण्यासाठी पीएफएमएस प्रणालीवर योजनेशी संबांधित प्रशासकीय / तांत्रिक 
बाबी हाताळतील. तसेच राज्य स्तरावरील First Level Agency मध्ये 
आवर्यकतेनुसार बदल करावयाचा असल्यास, त्यांच्या नियंत्रणाखाळील अवर 
सचिव / कक्ष अधिकारी यांची नेमणूक करु करतील. 
First Level Agency :- First Level Agency हे उक्त योजनां राबविण्यासाठी 
पीएफएमएस प्रणालीवर योजनेशी संबांधित त्यांच्या कार्यकक्षेतील प्रशासकीय / 
तांत्रिक बाबी हाताळतील. तसेच राज्य स्तरावरील Second Level Agency मध्ये 
WRIA बदळ करावयाचा असल्यास, त्यांच्या नियंत्रणाखालील 
अधिकाऱ्यांची नेमणूक करु करतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०१९ /प्र.क्र.४१/माफसू 


(iv) Second Level Agency :- Second Level Agency हे उक्त योजनां 


राबविण्यासाठी पीएफएमएस प्रणालीवर योजनेशी संबांधित त्यांच्या कार्यकक्षेतील 
प्रशासकीय / तांत्रिक बाबी हाताळतील. 


(५७ मेकर व चेकर - मेकर व चेकर हे उक्त योजनां राबविण्यासाठी पीएफएमएस 


४. 


प्रणालीवर योजनेशी संबांधित त्यांच्या कार्यकक्षेतील प्रशासकीय / तांत्रिक बाबी 
हाताळतील. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६२६१७४३०६६००१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VUAY KARBHARI ::: 
CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


05'30' 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

कुलगुरु, महाराष्ट्र Vl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर, 

आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१, 

उपसचिव /सहसचिव (पदुम- अर्थसंकल्प /माफसू), 

कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

कक्ष अधिकारी /अवर सचिव (पदुम- अर्थसंकल्प /माफसू), 

कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर, 

प्रादेशिक सहआयुक्त, पश्युसंवर्धन विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर, 

नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
संचालक विद्यार्थी कल्याण, महाराष्ट्र Wald मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई - 32 
प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


7424 


